मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर हे 
कार्यालय a त्यांच्या अंतर्गत विभाग व 
उपविभागातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१९.०९.२०२४ 
ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा -२०२४/प्र.क्र.३५/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई — ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९.०९.२०२४ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२४/प्र.क्र.३५/जवि, दि.२१.०३.२०२४ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/ 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/११९९, दि. ०३.०९.२०२४ 
शासन निर्णय : 
मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व त्यांच्या अंतर्गत विभाग/उपविभागातील आकृतिबंधानुसार मंजूर असलेल्या 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २९५ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०८ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत 
अथवा सदर पदावर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या 
प्रपत्रात दिलेला आहे) 
२. या पदांवर होणारा नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च , १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४) 
(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १६२)” व 
" मागणी क्र. आय-५ (रूपांतरीत आस्थापना) ४७०१ मोठे ब मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील गुंतबणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
भाग भांडबली अंशदान, (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडबली अंशदान 
(उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६२९)” या लेखाशिर्षाखालील खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 


असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 


०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


डड. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०९२०१३०४०२०७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
सोबत: : बिवरणपत्र. AMRUTA AJIT cae eae u-WATER RESOURCES 


/e8265281 18408191 3b99e85{c47d3c 


7 
503 ९400032, st=Maharashtra, 
serialNu '39336E1E4BSACCESE7FO1F9C3FEAB 
DS54FBD95I INAMDAR 
Date: 2024.09.20 13:04:55 +05'30" 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
३) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
४) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर (५ प्रती) 
५) अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग, पुणे 
६) ज.बि.संग्रहार्थ 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदवा २०२४/प्र.क्र.३५/ज.वि. दि. १९.०९.२०२४ चे 


विवरणपत्र 2 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील(दि.०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ ) 


अ.क्र. 'पदनाम अ.अ. का.अ. का.अ. का.अ. जलविद्युत a] का.अ. उजनी lara. म्हैसाळ = | का.अ. का.अ. 'एकूण 
उभारणी | टेंभू विद्युत (विवया) | ताकारी विद्युत उपसा सिंचन जलविद्युत विद्युत व यांत्रिकी | उभारणी विभाग । उभारणी विभाग 
मडळ, उ.सि.वि. (विवया) उ. सिं. । संकल्पचित्र विभाग । विभाग इंदापूर | विभाग,सांगळी  । (विवयां) (विवयां) क्र.३ 
कोल्हापूर ओगलेवाडी fa, सांगळी | कोल्हापूर WY अलोरे कोयनानगर 
| 8 | २ ३ v ष्‌ & Fp ७ | ८ ९ fF ke za 
०१ | कार्यकारी अभियंता (विवयां) ee - | 08 08 oR ro) es |[11111- [58 
०२ । उप अभियंता (विवयां) hos ०२ ox ox o¥ oy 08 ०२ रश 
०३ ।क.अ./शा.अ./सअश्रे-२ a ou १६ oy १६ ag ०२ ou ५९ 
ox |विभागीयलेखापाल | | खाप [= | 11 - | ०१ f= og og Foo Foo ०३ 
०५  । प्रथम लिपीव ०१ Po ०१ LC "य | ०१ ०१ शिळा =a o¥ 
०६ | भांडारपाल/सहा.भांडारपाल | आह | 08 ०१ — - | ०१ | - | f= f= ०३ 
०७ |वरिष्ठलपीक [| = | ०२ ०७ ०२ ०८ ०७ ०२ ०३ 28 
0¢ rarer  1)ढै||_ | | a [ ह  -| [= ०१ =a [= | a ०१ 
०९ पीक-टंकलेखक/टंकलेखक कळला ०५ १३ ०७ १६ १३ ०३ ०१ ष्ट 
१० | संगणक =a fo ल. | Lo =. Poo ०१ Le a C= o8 
88 | भांडारपाल ae a [= i? | ०१ | = | [os | [= og 
१२ । सहाय्यक आरेखव ०१ a en) OR Og OR 32 foo Foo an 
१३ | अनुरेखक ०१ ०१ ०१ ०२ ०३ ०२ ०२ ०१ १३ 
१४ | वाहन चालक = | ०१ ०२ ०९ oy ०३ Poo ac id a2 
१५ विद्युतयांत्रको 11 | यांत्रिको == ०२ oe ae [= 4 o% [= | Lo ed og 
१६ |वोजतंत्री | - [1-1 ०२ 1 =. | १२ शिळ Ps le 
१७ तारतंत्री | शिळ्या ०१ ०१ Lo | = | ०३ [ee | [= __| ०५ 
९८ |दप्री. | 90 | - [1-1 1-1 - 11-11 - 9१ 
१९ नाक | | [11 - ll Te foe og Foo foo 1-1 32 
२० |शिपा/चपराशी | Le ०३ ०७ ०३ ११ ०९ बिळे घळ of ३९ 
२९ fae 17ए1ई1_ईक्‍ईक्‍ईक्‍ईृ | -- | ०१९ ०१ ae o¥ o¥ ०१ ee हर 
एकूण ठ्ड र्ड ug २५ ८८ द्द PR १८ २९५ 


AMRUTA AJIT INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक मुदबा २०२४/प्र.क्र.३५/ज.बि. दि. १९.०९.२०२४ चे 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


विवरणपत्र - २ 


(दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५) 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नांव पद सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
१) ताकारी विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन विभाग,सांगली 
१ | श्री.दत्तात्रय चंद्राप्पा पाटील तांत्रिक मदतनीस दि.३१/१२/२०२४ 
एकूण g 
२) कार्यकारी अभियंता,म्हेसाळ विद्युत व यांत्रिकी विभाग, सांगळी 
g Pr a = 
एकूण शिका 
३) कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.९१, अलोरे 
१  । नागनाथ भिमाशंकर बगाडे कारकून दि.३१/०१/२०२६ 
२  । रविंद्र रामचंद्र मोरे तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
३ | बजरंग शंकर जाधव तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०३/२०२५ 
४ ।महामूद हसन शेख तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०१/२०२७ 
५  । रामचंद्र महादेव पवार तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०५/२०२६ 
६ । दिपक श्रीरंग माने तांत्रिक मदतनीस दि.३०/११/२०२५ 
७ । नारायण नामदेव सुतार मजूर दि.३०/०४/२०३० 
एकूण ७ 
'एकूण ८ 
AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार ) 


शासनाच्या अवर सचिव 


